श्री.संजय कुमार वाडीकर,मोटार 
वाहन निरीक्षक यांच्या बदलीबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः विकाक-०२१९/प्र.क्र -८१/परि-३ 
२रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
तारीख: ०८मार्च,२०१९ 


आदेशा 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील नियम ४(५) च्या 
तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद 
मोटार वाहन निरीक्षक संवर्गातील अधिकाऱ्याची बदली त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची पदस्थापना । बदलीनंतरची पदस्थापना 
ae २ ३ PB 
he श्री.संजय कुमार वाडीकर मुंबई (पश्चिम) सोलापूर 


२. संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करुन, त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने रुजू होण्यास सांगावे. 
३. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहीत कालावधीत रुजू व्हावे व पदभार 
स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 
४. संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणेसाठी पदग्रहण अवधी तसेच 
प्रवास भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 

सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१७५७३३११२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by Arjun Sampat Waghmod 


Arjun Sampat (7000000000. 


2.5.4.20=ffa36f850da37bfbe62486d2bab041 46cb40b5662724f. 
653d0947d157f6450, 


Waghmode = उपाय 
अर्जुन सं. वाघमोडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेडा क्रमांकः विकाक-०२१९/प्र.क्र -८१/परि-३ 


) मा. मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र ,, मुंबई / नागपूर 
६) संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी 
) 

) 
) 


संबंधित निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय,ठाणे/पुणे 
१०) निवडनस्ती (परि-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


